जिल्हा नियोजन समिती, जळगांवसाठी 
“नामनिर्देशित सदस्यांची” नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.०६/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २६ मे, २०२० 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम,२००० 
३) शा.नि.क्र.डिएपी २०१९/प्र.क्र.१५१/का.१४८१-अ,दि.२०/१२/२०१९ 
x) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
जळगांव, यांचे पत्र क्र.जिनिस/समिती/२०१९-२०/सांस-१/१५९, 
दि.२०/१/२०२० 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) दोन (ब) येथिल तरतूदी अनुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या किंवा त्या क्षेत्रातून निवडून आलेल्या संसद सदस्य / 
विधीमंडळ सदस्यांमधून २ व्यक्तींची “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून जळगांव जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य :- 


अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
हि श्री.चंद्रकांत निंबा पाटील, “हिवनेरी”, आय.सी.आय.सी.आय. बँकेजवळ, 
विधानसभा सदस्य भुसावळ रोड, मुक्‍ताईनगर,ता.मुक्‍ताईनगर 
जि.जळगांव 


२. श्री.शिरीष मधुकरराव चौधरी, “सरस्वती”, मु.पो.खिरोदा,ता.रावेर,जि.जळगांव 
विधानसभा सदस्य, 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव यांनी उपरोक्त आदेशा 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
= जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद “नामनिर्देशित सदस्य” यांच्या करण्यात आलेल्या 


नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.०६/का.१४८१-अ, 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००५२६१५४०५७२८१६ असा आहे.हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vanita Narayan 
Jadhav 


(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग,नाशिक 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, , नाशिक विभाग,नाशिक 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती जळगांव 
११. महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी जळगांव 
१३. का.१४८१, नियोजन विभाग,मंत्रालय 
१४.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


